महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली २०१७/प्र.क्र.३६/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: २७ जुले, २०१८ 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक १८.५.२०१७ 
2) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ०४.८.२०१७ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अनुसार संदर्भांकित क्र. १ च्या आदेशान्वये श्री.दि.रा.टकळे, सहायक कक्ष 
अधिकारी, जलसंपदा विभाग यांची सामान्य प्रशासन विभागात बदली करण्यात आली होती. त्यांच्या 
आंतरविभागीय बदलीस प्रशासकीय कारणास्तव संदर्भाकित क्र. २ च्या आदेशान्वये दिनांक ३०.४.२०१८ पर्यंत 
स्थगिती देण्यात आली होती. आता प्रशासकीय कारणास्तव श्री.दि.रा.टकले, सहायक कक्ष अधिकारी, जलसंपदा 
विभाग यांची सन २०१७ च्या आंतरविभागीय बदल्यांमध्ये सामान्य प्रशासन विभागात झालेली बदली रद्द करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१८०३१९०२०७ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Imtiyaz ee की 
Mushtaque Kazi याया” 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.दि.रा.टकळे, सहायक कक्ष अधिकरी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन दा (संबंधित 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, मंत्रालयीन 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, | विभागांमार्फत) 
मुंबई-४०००३२, 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०००३२, 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-अ) 


